RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - २५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक ३ जून २०२१ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१११ ९ / ९ २२ / प्र . क्र . १२३ / नवि -० ९ / २०१ ९.- ज्याअर्थी , नाशिक शहरासाठी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) 
चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१११६ / प्र.क्र . १४० - अ / २०१६ / नवि - ९ , दिनांक ९ जानेवारी 
२०१७ अन्वये ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) भागश : मंजूर झालेली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना 
शासन नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१११६ / प्र.क्र . १४० ( ब ) / २०१६ / नवि - ९ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ अन्वये मंजूर 
झालेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेसाठी नाशिक महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेत , मौजे नाशिक येथील सर्व्हे नंबर १०४५ / ७२७ - ब पैकी ( अंतिम भूखंड क्रमांक ५२२ - ए , न.र.यो.क्र .२ ) 
ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) आरक्षण क्रमांक २२५ " वॉटर वर्क्स ” ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे ) ह्या 
प्रयोजनासाठी आरक्षित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जागा गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय , नाशिक ( महाराष्ट्र शासन ) यांचे मालकीची असून उक्त जागेवर “ पोलीस 
गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण केंद्र " हा वापर सुरू आहे . गुन्हे अन्वेषण विभागास उक्त जागेची आवश्यकता असून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने याठिकाणी 
दुसरी आस्थापना असणे उचित होणार नसल्याने सदरचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत प्राचार्य गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय , नाशिक यांनी 
शासनास केलेल्या विनंतीचा विचार करता , उक्त आरक्षण वगळण्याकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये फेरबदल प्रस्ताव ( यापुढे 
“ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे ) सादर करण्याचे निदेश शासनाने क्रमांक टीपीएस -१११ ९ / ९ २२ / प्र.क्र . १२३ / २०१ ९ / नवि -० ९ , दिनांक 
२१ जून २०१ ९ अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरणास दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , शासन निदेशानुसार नाशिक महानगरपालिकेने उक्त आरक्षण वगळण्याबाबत उक्त फेरबदल प्रस्ताव उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३७ ( १ ) नुसार सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक १३ मे २०२० रोजीच्या पत्रान्वये अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे % 3 


( १ ) 


वि ( एच ) ५२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , प्रस्तावित फेरबदलास 
काही बदलांसह मान्यता देणे आवश्यक आहे , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील 
प्रस्तावित फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ९ जानेवारी २०१७ रोजीची विकास योजना मंजुरीची 
अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ९ जानेवारी २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या 
नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 
नाशिक शहराच्या सुधारित विकास योजनेतील मौजे नाशिक येथील सर्व्हे नंबर १०४५ / ७२७ - ब पैकी ( अंतिम भूखंड क्रमांक ५२२ - ए , 
न.र.यो.क्र . २ ) या जागेवरील आरक्षण क्रमांक २२५ " वॉटर वर्क्स ” हे आरक्षण वगळून त्याखालील जागा सार्वजनिक / निम - सार्वजनिक वापर 
विभागात नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 

सदरची अधिसूचना जनतेच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , नाशिक महानगरपालिका , नाशिक यांच्या कार्यालयात एका महिन्याच्या कालावधीसाठी 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 

सदर अधिसूचना विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्रणव कर्पे , 


कार्यासन अधिकारी , 


महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 3rd June 2021 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

NOTIFICATION 
No. TPS - 1119 / 922 / CR - 123 / UD - 09 / 2019.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 1116 / CR - 140 ( A ) / 2016 / UD - 9 , dated 9th January 2017 has partly 
sanctioned the Revised Development Plan for Nashik Municipal Corporation ( hereinafter referred to 
as " the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1 ) of the said Act vide 
Notification No. TPS - 1116 / CR - 140 ( B ) / 2016 / UD - 9 , dated 31st December 2018 ; 

and whereas , the Nashik Municipal Corporation is the Planning Authority for the said Development 
Plan ( hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ' ) ; 

and whereas , in the said Development Plan , land bearing S. No. 1045 / 727 - B ( Pt . ) ( Final Plot 
No. 522 - A , T.P.S. No. 2 ) of Mouje Nashik ( hereinafter referred to as " the said Land " ) is reserved as 
Site No. 225 " Water Works " ( hereinafter referred to as " the said Reservation " ) ; 

and whereas , the said land is owned by Crime Detection Training School , Nashik ( Maharashtra 
Government ) and being used as Police Crime Detection Training Centre . The said Land is required 
by Crime Detention Department and as no other establishment is supposed to be there from security 
point of view and therefore considering the request submitted by the Principal , Crime Detection Training 
School , Nashik to Government for cancellation of reservation , the Government vide its Resolution 
No. TPS - 1119 / 922 / CR - 123 / 2019 / UD - 09 , dated 21st June 2019 has directed the said Planning Authority 
to submit the Modification Proposal under Section 37 ( 1 ) of the said Act ( hereinafter referred to as 
" " the said Modification Proposal " ) ; 

and whereas , as per the Government Directives , the said Planning Authority after following all 
the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of the said Act , submitted the said Modification 
Proposal to Government for sanction vide letter dated 13th May 2010 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ -३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


३ 


and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said Modification needs 
to be sanctioned with certain changes . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government hereby sanctions the Proposed Modification with certain changes and 
for that purpose amends the aforesaid Notification , dated 9th January 2017 . 

In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 

ENTRY 
Land bearing S. No. 1045 / 727 - B ( Pt . ) ( Final Plot No. 522 - A , T.P.S. No. 2 ) of Mouje Nashik 
reserved as Site No. 225 " Water Works " is deleted from the said Reservation and included in Public / 
Semi - Public Zone , as shown on Plan . 

This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours for 
the period of one month , in the office of the Commissioner , Nashik Municipal Corporation . 

This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRANAV KARPE , 
Section Officer to Government . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ 

( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 
बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 


१७ जून २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त 
नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे मनाई आदेश जारी 
होणेबाबत विनंती करण्यात आली आहे . 


( २ ) पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / का.व.सु. / मनाई आदेश / २३५४ / २०२१ / नंदुरबार , 
दिनांक ३१ मे २०२१ . 


ज्याअर्थी , वरील बाबी लक्षात घेता व तशी परिस्थिती निर्माण 
झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 
झालेली आहे . 


आदेश 


क्रमांक ड / कक्ष -२ / पीओएल / कावि -४१० / २०२१.- ज्याअर्थी , पोलीस 
अधीक्षक , नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / का.व.सु / मनाई 
आदेश / २३५४ / २०२१ / नंदुरबार , दिनांक ३१ मे २०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये नंदुरबार जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे . 
जिल्ह्यात विविध संघटनातर्फे धरणे , मोर्चा , बंद इत्यादी आंदालने 
करण्यात येतात . तसेच वैयक्तिक व सामुहिकरीत्या आमरण / लाक्षणिक 
उपोषण करण्यात येतात . त्याचप्रमाणे ५ मे २०२१ रोजी मा . उच्च 
न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलेबाबत निर्णय दिल्याने मा . 
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ मराठा समाजाकडून मोर्चे , 
आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


त्याअर्थी , मी , डॉ . राजेंद्र भारूड , जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक ३ जून २०२१ चे 
६.०० वाजपासून ते दिनांक १७ जून २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतोच्या 
कालावधीसाठी संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
खालील कृत्ये करण्यास एकतर्फी मनाई आदेश जारी करीत आहे . 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


नंदुरबार जिल्ह्यात किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास 
ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून संपूर्ण नंदुरबार 
जिल्ह्यात दिनांक ३ जून २०२१ चे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL 

SESSIONS JUDGE 


नेणे ; 


Order 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे 


; 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे अगर दहन करणे 

णे ; 


No. EST / 3736 / 2020.- The District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
pass the following order . 

Commuted leave for ten ( 10 ) days from 20th 
August 2020 to 29th August 2020 suffixing 
Sunday falling on 30th August 2020 is hereby 
granted as an ex post facto sanction to Smt . 
S. P. Kulkarni , Civil Judge , Junior Division and 

, 
Judicial Magistrate , First Class , Dindori , district 
Nashik . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वयेचा 
प्रतिबंधात्मक आदेश हा ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग इसमांना 
लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 


तसेच , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( ३ ) 
नुसार 

संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांनी 
अधिकार प्रदान कलेले इतर अधिकाऱ्यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा 
जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या मंडळीस ( जमावास ) किंवा 
मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . मात्र संबंधित पोलीस स्टेशनचे 
प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी सदर निबंध लागू होत 
नाहीत , अशी परवानगी दिल्यावर तत्काळ संबंधित कार्यकारी 
दंडाधिकारी , उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हादंडाधिकारी 
कार्यालयास अहवाल द्यावे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , 
मोर्चे , ध्वनिक्षेपके इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाचे पोलीस 
अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . त्या व्यतिरिक्त सदरचे निर्बंध लग्न 
मिरवणुका , मिरवणुका , तालुका आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या 
जमावास लागू नाहीत . 


Certified that Smt . S. P. Kulkarni would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Dindori , district Nashik , if she had not 
proceeded on leave for the period from 20th 
August 2020 to 29th August 2020 [ Note 2 below 
Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services ( Pay ) 
Rules , 1981 ] . 

Charge during the absence of Smt . S. P. 
Kulkarni , Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori , district Nashik 
remained with Smt . G. S. Bora , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Dindori , district Nashik . 


VIKAS S. KULKARNI , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 3rd September 2020 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वयेचा हा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक ३ जून २०२१ रोजीचे 
६.०० वाजेपासून ते दिनांक १७ जून २०२१ रोजीचे २४.०० 
वाजेपावेतो संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


Order 


No. EST / 3524 / 2020.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following order . 


सदरचा आदेश हा दिनांक १ जून २०२१ रोजी माझ्या सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


डॉ . राजेंद्र भारूड , 
जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार . 


Earned leave for eight ( 8 ) days from 24th 
August 2020 to 31st August 2020 prefixing 
holidays falling on 22nd August 2020 and 23rd 
August 2020 and suffixing holidays falling on 1st 
September 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 21st August 2020 


नंदुरबार , १ जून २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


4 


after office hours to 2nd September 2020 before 
office hours is hereby granted to Shri . V. S. 
Kulkarni , District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 


Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik , 
if he had not proceeded on leave for the period 
from 29th June 2020 to 4th July 2020 [ Note 2 


below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 


( Pay ) Rules , 1981 ) . 


Nashik , 14th September 2020 . 


Charge during the absence of Shri . V. S. 
Kulkarni , District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Nashik is kept with Shri . J. P. Zapate , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Order 


Certified that Shri . V. S. Kulkarni would have 


continued to officiate in the post of District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik if 


No. EST / 3855 / 2020.– The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following order . 


he had not proceeded on leave for the period 
from 28th August 2020 to 1st September 2020 
[ Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 ) . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 8th 
September 2020 to 10th September 2020 is 
hereby granted as an ex post facto sanction to 
Shri . S. P. Naik - Nimbalkar , Ad hoc District 
Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 21st August 2020 . 


Certified that Shri . S. P. Naik - Nimbalkar would 


Order 


have continued to officiate in the post of Ad hoc 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 


No. EST / 3829 / 2020.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following order . 


Nashik , if he had not proceeded on leave for the 
period from 8th September 2020 to 10th 
September 2020 [ Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 ) . 


Earned leave for six ( 6 ) days from 29th June 
2020 to 4th July 2020 prefixing holidays falling on 
27th June 2020 and 28th June 2020 and suffixing 


Sunday falling on 5th July 2020 with permission 
to leave headquarter , with effect from 26th June 


2020 after office hours to 6th July 2020 before 
office hours is hereby granted to Shri . V. S. 
Kulkarni , District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 


Charge during the absence of Shri . S. P. Naik 
Nimbalkar , Ad hoc District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Nashik was kept with 
Shri . J. P. Zapate , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Nashik on 8th September 2020 , 
Shri . S. T. Pandey , District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik on 9th September 2020 
and with Shri . M. S. Bodhankar , District Judge - 6 
and Additional Sessions Judge , Nashik on 10th 
September 2020 . 


Charge during the absence of Shri . V. S. 


ABHAY S. WAGHWASE , 


Kulkarni , District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Nashik is kept with Shri . J. P. Zapate , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Certified that Shri . V. S. Kulkarni would have 


Nashik , 15th September 2020 . 


continued to officiate in the post of District 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक यूआरबी -२ / उममाकासह पत / २५ ९ १ / २०२०.- जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , 
उत्तर महाराष्ट्र माथाडी कामगार सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , 
जळगाव , तालुका - जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
( जेजीए ) / आरएसआर / ( सीआर ) / १४४ / २०२० , दिनांक ३१ जुलै २०२० 
या क्रमांकाने नोंदविणेत आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ 
चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून 
उपवर्गीकरण वेतनदारांच्या सहकारी संस्था असे आहे . 


क्रमांक आस्था / डीएलई / जीएनएल / ( ओ ) / ३८५ / ३७६ ९ / २०२०-२१ / सन 
२०२०.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे , तालुका धुळे जाहीर 
करतात की , खान्देश बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
डीएलई / डीएलई / जीएनएल / ३८५ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक २ ९ 
सप्टेंबर २०२० असा आहे . 


तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था या उपवर्गात करण्यात येत आहे . 

संजय गिते , 


मेघराज राठोड , 


जिल्हा उपनिबंधक , 


उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , जळगाव . 


सहकारी संस्था , धुळे , 


जळगाव , ३१ जुलै २०२० . 


तालुका धुळे . 


धुळे , २ ९ सप्टेंबर २०२० . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / डीएलई / जीएनएल / ( ओ ) / ३८४ / ३५५७ / २०२०-२१ / सन 
२०२०.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे , तालुका धुळे जाहीर 
करतात की , बालाजी बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार व 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ 
चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई / डीएलई / जीएनएल / ( ओ ) / ३८४ / २०२०-२०२१ / 
सन २०२० , दिनांक ७ ऑगस्ट २०२० असा आहे . 


क्रमांक वि -४ / श्रीसंतजनार्दनखानगृसं / पुनर्जी / अं.आ. / ५६१ / सन २०२०. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ व 
त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १८ नुसार मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , अभिजीत देशपांडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक श्री संत जनार्दन स्वामीनगर 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , भाऊसाहेबनगर , तालुका 
निफाड ( अवसायनात ) या संस्थेच्या अवसायकांनी या कार्यालयात सादर 
केलेल्या दिनांक १४ मे २०१ ९ व ६ जुलै २०१ ९ रोजीचा संस्था 
पुनर्जिवन करणेबाबतच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ अन्वये निर्गमित 
प्रारूप मसुदा आदेश दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी पारित 
पुनर्जिवन प्रारूप मसुदा आदेश कायम करीत असून श्री संत जनार्दन 
स्वामीनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , भाऊसाहेबनगर , 
तालुका निफाड या संस्थेचे या आदेशाचे दिनांकापासून पुनर्जिवन 
झाले आहे , असे समजण्यात येईल . 


तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था या उपवर्गात करण्यात येत आहे . 


विलास गावडे , 


उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे , 

तालुका धुळे . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च 
२०२० रोजी निर्गमित केला असे . 


धुळे , ७ ऑगस्ट २०२० . 


निफाड , ३१ मार्च २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


७ 


आदेश 


१० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 
अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / बीएसएल / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / 
२८३/२०२० , दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० असा आहे . 

. 


जळगाव , १५ सप्टेंबर २०२० . 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी / कृषि शारदा म . बहुउद्देशीय से . 
सह . सं . म . विंचुर / ५४७३ / सन ११० ९ / सन २०२०.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक याद्वारे अधिसूचित करतात 
की , सौ . सिमा निरज भट्टड मुख्यप्रवर्तक नियोजित कृषि शारदा 
महिला बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , विंचूर , तालुका 
निफाड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी / 
जीएनएल / ५४७३ / सन २०२० , दिनांक २६ ऑगस्ट २०२० असा आहे , 

. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ६ ९ ४ / सन २०२०.- मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित 
करतो की , श्री सद्गुरु दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
वेरुळी खुर्द , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( सन १ ९ ६१ चा 
नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


अभिजित देशपांडे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीसीआर / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / 
२८४/२०२० , दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० असा आहे . 


निफाड , २६ ऑगस्ट २०२० , 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


आदेश 


६१८ 


जळगाव , २१ सप्टेंबर २०२० . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ६२७ / सन २०२०.- मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित 
करतो की , जय धर्मराज दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
वाघळी , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( सन १ ९ ६१ चा 
नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


क्रमांक एएनआर / पीआरडी / एल / ४०५४ / ६७२ / सन २०२०.- मी , दिपक 
नागरगोजे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राहुरी , तालुका राहुरी , 
जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करीत आहेत की , पुष्पक रेसिडेन्सी 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , राहुरी , तालुका राहुरी , जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून 

तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीआरडी / एल / ४०५४ / सन 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / 
२८२/२०२० , दिनांक २७ ऑगस्ट २०२० असा आहे , 


जळगाव , २७ ऑगस्ट २०२० . 


२०२० असा आहे . 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 


सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ६८५ / सन २०२०.- मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित 
करतो की , मोरया दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , बेलव्हाय , 
तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 


वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 


राहुरी , १६ सप्टेंबर २०२० . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर / एकेएल / एचएसजी / टीओ / ८ ९ ० / सन २०२० , दिनांक ३० सप्टेंबर 
२०२० असा आहे . 


क्रमांक एएनआर / आरएचआय / जीएनएल / ४०७३ / ६८७ / सन २०२०. 
मी , दिपक नागरगोजे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राहुरी , 
तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करीत आहेत की , 
जय भवानी महिला स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , 
तांदुळवाडी , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर / आरएचआय / जीएनएल / ४०७३ / सन २०२० असा आहे . 


संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 


सर्जेराव पुंजा कांदळकर , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , अकोले , 
तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
आहे . 


अकोले , ३० सप्टेंबर २०२० . 


राहुरी , २२ सप्टेंबर २०२० . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / पीआरडी / एल / ४०५५ / ७७१ / सन २०२०.- मी , दिपक 
नागरगोजे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राहुरी , तालुका राहुरी , 
जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करीत आहेत की , समर्थ को 
ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , राहुरी , तालुका राहुरी , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीआरडी / एल / 
४०५५ / सन २०२० असा आहे . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १२५० / २०२०.- श्री . एल . डी . 
गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक 
२३ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एल . डी . गायकवाड यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था आहे . 


श्री . एल . डी . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . व्ही . जी . चव्हाण , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार 
यांनी सांभाळावा . 


दिपक नागरगोजे , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , राहुरी , 

तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर . 
राहुरी , १२ ऑक्टोबर २०२० . 


आदेश 


क्रमांक प्रशा -१ / नियो . वॅलेन्सिया गृहनिर्माण संस्था / एएनआर / एकेएल / 
एचएसजी / टीओ / ८ ९ ० / ६१ ९ / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , अकोले , जिल्हा अहमदनगर असे जाहीर करतात की , नियोजित 
वॅलेन्सिया गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , अकोले , तालुका 
अकोले , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एल . 
डी . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , १७ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


९ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / एसएनआर / जीएलआर / ५०१४ / २२३ / सन 
२०१ ९.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर 
याद्वारे आदर्श अभिनव नाविण्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
सावरगाव तळ , तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) खाली 
नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे . 


१०० / १ + २ / १ क्षेत्र ३००.०० चौरस मीटर सर्व्हे नंबर १०० / १ + २ + २ 
क्षेत्र ७२००.०० चौरस मीटर , सर्व्हे नंबर १०० / १ + २ + ३ क्षेत्र ७१००.०० 
चौरस मीटर आणि सर्वे नंबर ५८ / ३ - ब + ३ - क + ३ - ड / १ / १-४ क्षेत्र 
४५००.०० चौरस मीटर असे एकूण क्षेत्र २२,१००.०० चौरस मीटर , , 
संसरी शिवार , हॉटेल निकीतासमोर , लॅमरोड देवळाली , नाशिक या 
मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून 

उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , १८ ऑगस्ट २०२० . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसएनआर / जीएलआर / 
५०१४ / सन २०१ ९ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१ ९ असा आहे आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था आहे . 


आदेश 


संगमनेर , ६ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / एसएनआर / जीएलआर / ५०१५ / २२१ / सन 
२०१ ९.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर 
याद्वारे राजहंस अभिनव बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , 
निमगाव टेंभी , तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) खाली 
नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / १ ९ ६८ / २०२०. 
देवदर्शन को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक 
ही संस्था सर्व्हे नंबर ३८/४/१ यांसी क्षेत्र ० हेक्टर ५२ आर चौरस 
मीटर असे एकूण क्षेत्र ५२००.०० चौरस मीटर मौजे बेलतगव्हाण 
शिवारातील नाशिक या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , २६ ऑगस्ट २०२० . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसएनआर / जीएलआर / 


आदेश 


५०१५ / सन २०१ ९ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१ ९ असा आहे आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था आहे . 


गणेश गौ . पुरी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमनेर , 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / २१० ९ / २०२०. 
मेरिडीयन गोल्ड को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक कर्मयोगीनगर , गोविंदनगर , नाशिक ही संस्था नाशिक शिवारातील 
सर्व्हे नंबर ७७२ ( २ - अ / ब / २ - अ / १ ) १ - ब / ३१ यांसी एकूण क्षेत्र 
२०५६.०० चौरस फूट प्लॉट नंबर ६ + ७ + ८ + १० + ११ या मिळकतीवर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे 
याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


जिल्हा अहमदनगर . 


संगमनेर , ६ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


आदेश 


नाशिक , २८ ऑगस्ट २०२० . 


क्रमांक वि -१ / एनएसकेएनएसकेएचएसजी / टीसी / १८८७ / २०२०.- बेवर्ली 
हिल्स को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही 
संस्था सर्व्हे नंबर ९९ - अ / ४ पैकी ३००० चौरस मीटर व सर्व्हे नंबर 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


मालेगाव , २२ सप्टेंबर २०२० . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / २२३५ / २०२०. 
सरस्वती विनायक को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
जनरल वैद्यनगर , द्वारका पोस्ट ऑफीसजवळ , माधव कॉलनी , 
द्वारका , 

नाशिक ही संस्था नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ४८१ / २ / 
२ यांसी क्षेत्र ५ ९ २.८० चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली 

असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 


आदेश 


आहे . 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी / जीएनएल / ८१५ / सन २०२०.- उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक नियोजित शबरीमाता 
फळे व भाजीपाला उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , लुल्ले , 
तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
एमएलजी / जीएनएल / ५८७२ / सन २०२० , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० 
अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) नुसार वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , ११ सप्टेंबर २०२० . 


आदेश 


क्रमांक लेखा / एनएसके / एनएसके / जीएनएल / एस / ५ ९ ३३ / २२५७ / २०२०. 
कृषीराज महिला बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
कॉलेज रोड , नाशिक , तालुका जिल्हा नाशिक ही संस्था जा . क्र . 
एनएसके / एनएसके / जीएनएल / एस / ५ ९ ३३ / सन २०२० , दिनांक ११ 
सप्टेंबर २०२० अन्वये वैशालीनगर , पेठरोड , नाशिक , तालुका जिल्हा 
नाशिक या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे 
याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


संगमेश्वर बदनाळे , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव , 
तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक . 


मालेगाव , २८ सप्टेंबर २०२० . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक , 


तालुका नाशिक . 


नाशिक , ११ सप्टेंबर २०२० . 


क्रमांक प्रशासन / जेजीए / जेएमआर / जीएनएल / एस / १०६५ / ७२७ / सन 
२०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , जामनेर , जिल्हा जळगाव 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , विघ्नहर्ता सुशिक्षित बेरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , जामनेर , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेएमआर / जीएनएल / एस / १०६५ / 

२५ सप्टेंबर २०२० नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


२०२० , दिनांक 


आदेश 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी / जीएनएल / ७ ९ १ / सन २०२०.- उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक नियोजित जय श्री 
गजानन अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , मालेगाव , 
तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एमएलजी / जीएनएल / ५८७१ / सन २०२० , दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० 
अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) नुसार वर्गीकरण 


मंगेशकुमार आर . शहा , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , जामनेर , 

जिल्हा जळगाव 


जामनेर , २५ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ -३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


११ 


आदेश 


अंतरिम आदेश जा . क्रमांक जिविअ / जळगाव / सह / 
सर्व्हेक्षण / काम / अंत . आदेश / १२४२ / २०१५ , दिनांक २६ 


ऑक्टोबर २०१५ . 


क्रमांक सनिश्री / वि -२ / कृष्णकन्हैयाग्रसबिशेसहपत / संस्था नोंदणी / 
जाहीरनामा / २३५० / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , कृष्णकन्हैया ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
ढवळगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था 

असून 

उपवर्गीकरण 
कर्ज देणाऱ्या साधन संस्था असे करण्यात येत आहे . 


( ४ ) या कार्यालयाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये 
अंतरिम आदेश कायम करणेबाबत नोटिस जा . क्रमांक 
जिदुविअ / जळगाव / सह / श्री गजानन कुक्कुटपालन / अंतरिम 
आदेश / सुनावणी / ६६८ / २०२० , दिनांक १० सप्टेंबर २०२० . 


( ५ ) मा . जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी , जिल्हा परिषद , जळगाव 
यांचेकडील पत्र जा . क्र . पशुसं / टेक -२ / आरआर / १६ ९ / 

दिनांक सप्टेंबर 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / आरएसआर / सीआर / 
४७८४ / सन २०२० , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० असा आहे . 


२०२० , 


२८ 


२०२० . 


अंतिम आदेश 


रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 


जिल्हा अहमदनगर . 


अहमदनगर , ५ ऑक्टोबर २०२० . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सह / श्री गजानन कुक्कुटपालन / अंतिम 
आदेश / ७६८ / सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव असा आदेश देतो की , श्री गजानन कुक्कुटपालन सहकारी 
संस्था मर्यादित , मालदाभाडी , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेस संदर्भीय क्रमांक ३ अन्वये दिलेले अवसायनाचे अंतरिम आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


कायम करीत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ७२५ / सन २०२०.- मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित 
करतो की , सह्याद्री महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
पिंपरखेड , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( सन १ ९ ६१ चा 
नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


तसेच संदर्भ क्रमांक ३ च्या अंतरिम आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . व्ही . आर . घुले , लेखापरिक्षक , श्रेणी -२ , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव यांचेऐवजी संदर्भ क्रमांक ५ च्या अर्जानुसार मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार डॉ . स्वप्नजा लोखंडे , पशुधन विकास अधिकारी 
( विस्तार ) पंचायत समिती , जामनेर , जिल्हा जळगाव यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . तरी त्यांनी या आदेशान्वये सदर संस्थेचे 
अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून , सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी 
रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश 
करीत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / 
२८५/२०२० , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२० असा आहे . 


जळगाव , २ ९ सप्टेंबर २०२० . 


वाचावे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


( १ ) मा . आयुक्त , दुग्धव्यवसाय विकास महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे मुंबई परिपत्रक जा . क्र . आस्था / सर्व्हेक्षण मोहिम / 
१६८० / सन २०१५ , दिनांक १६ जुलै २०१५ . 


रविंद्र र . पाटील , 


सहायक निबंधक , 


( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) मधील तरतुदी . 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


जळगाव , ५ ऑक्टोबर २०२० . 


( ३ ) या कार्यालयाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती एस . डी . सोनी , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 


नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 


वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 
का - तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर 

२०१० . 


कार्यभार श्री . जे . आर . मुलाणी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


( २ ) श्री . डी . वाय . गौड , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 

सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचा जावक क्रमांक १७०६ / 
२०२० , दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजीचा अर्ज , 


श्रीमती एस . डी . सोनी , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 


नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 


आदेश 


नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा या 


पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्रमांक आस्था / रजा / ५२ ९ ७ / २०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , ५ 


ऑक्टोबर २०२० . 


श्री . डी . वाय . गौड , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मालेगाव , जिल्हा नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्यानुसार ३० दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०२० ते ३१ एप्रिल २०२० या गटवर्षाकरिता 
प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ३२३८ / २०२०.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा 


सदर आदेशाची नोंद श्री . डी . वाय . गौड , जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मालेगाव , जिल्हा नाशिक यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक २८ 
सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची परिवर्तित रजा दिनांक २६ सप्टेंबर २०२० ( चौथा 
शनिवार ) , दिनांक २७ सप्टेंबर २०२० ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस 
जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


अभय सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश . 


नाशिक . 


नाशिक , २ ९ सप्टेंबर २०२० . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा 


न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 


करणेत येत आहे . तसेच श्री . शैलेश शंकर उगले यांचे वरीलप्रमाणे 


आदेश 


रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ८२ / सन २०२०.- श्रीमती एस . डी . सोनी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक 
२५ सप्टेंबर २०२० रोजीची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ 
रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . त्याऐवजी त्यांची दिनांक 
२५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० रोजीपर्यंतची 
एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे , 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 


सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एजाज हुसैन सैयद , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 


आला होता . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . डी . सोनी यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 


सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी परिवर्तित रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे 


आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 


खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश 


रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजू 
अशोक शिवरात्री , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , ३ ऑक्टोबर २०२० . 


धुळे , ६ ऑक्टोबर २०२० . 


आदेश 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


क्रमांक बी -२ / ३२५६ / २०२०.- श्री . राजू अशोक शिवरात्री , 


आदेश 


सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 


वर्ग , साक्री यांना दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक ९ ऑक्टोबर 


२०२० पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १० 


ऑक्टोबर २०२० ( दुसरा शनिवार ) व दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ८८ / सन २०२०.- श्री . एस . एस . देशमुख , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक 
५ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० रोजीची एकूण 
तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच त्यांना दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . देशमुख यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


तसेच दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 


ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 


मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजू अशोक शिवरात्री यांना 


सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 


श्री . एस . एस . देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती ए . एस . वानखडे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


वर्ग , साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 


स्तर , पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 


श्री . एस . एस . देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 


न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री या पदी पर्यायी इसमाच्या 


पाथर्डी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 


नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 


नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी 


आहे . 


स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


श्री . राजू 

अशोक शिवरात्री , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 


अशोककुमार भगवानराव भिल्लारे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजेश शिवाजीराव 


अहमदनगर . 


वानखेडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 


प्रथम वर्ग , साक्री यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे . 


अहमदनगर , ३ ऑक्टोबर २०२० . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ -३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा.- ( १ ) जिल्हा न्यायालय , नाशिक इंग्रजी आदेश क्रमांक आस्था / 

३८८८ ९ / २० , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२० . 


Certified that Shri . V. A. Sathe would have 
continued to officiate in the post of 5th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Cheif 
Judicial Magistrate , Nashik if he had not 
proceeded on leave for the period from 21st 
September 2020 to 23rd September 2020 [ Note 
2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
( Pay ) Rules , 1981 ] . 


( २ ) श्री . एस . बी . वाळके , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

स्तर , नाशिक यांचा जा . क्र . २२४०/२०२० , दिनांक २४ 
सप्टेंबर २०२० रोजीचा अर्जित रजा रद्द होऊन 
मिळणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


आदेश 


Charge during the absence of Shri . V. A. 
Sathe , 5th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Cheif Judicial Magistrate , Nashik with 
remained Smt . P. V. Hingne , 6th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Cheif 
Judicial Magistrate , Nashik . 


क्रमांक आस्था / रजा / ५२५७ / २०२०.- जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित 
करीत आहेत . 


Nashik , 3rd October 2020 . 


श्री . एस . बी . वाळके , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , चांदवड यांना उपरोक्त संदर्भीय आदेश 
क्रमांक १ अन्वये दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक २५ सप्टेंबर 
२०२० पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली होती . 


Order 


No. EST / 4144 / 2020.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to the 
following order . 


तथापि , श्री . एस . बी . वाळके , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , चांदवड यांचे उपरोक्त संदर्भीय 
अर्ज क्रमांक २ चे विनंती अर्जाप्रमाणे सदर मंजूर रजेपैकी दिनांक 
२४ सप्टेंबर २०२० व दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० रोजीपावेतोची 
एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे . 


Earned leave for seven ( 7 ) days from 30th 
September 2020 to 6th October 2020 hereby 
granted to Shri . R. G. Waghmare , District Judge 
1 and Additional Sessions Judge , Niphad . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एस . बी . वाळके , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


विकास एस . कुलकर्णी , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


Certified that Shri . R. G. Waghmare would 
have continued to officiate in the post of District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Niphad , 
if he had not proceeded on leave for the period 
from 30th September 2020 to 6th October 2020 
[ Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 ] . 


नाशिक . 


नाशिक , २५ सप्टेंबर २०२० . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 


SESSIONS JUDGE 


Charge during the absence of Shri . R. G. 
Waghmare , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Niphad with remained Shri . P. 
D. Digraskar , Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , Niphad for Judicial 
work . Administrative charge of the Court of 
District Judge - 1 , Niphad remained with Shri . S. T. 
Doke , District Judge - 2 and Assistant Sessions 
Judge , Niphad . 


Order 


No. EST / 3986 / 2020.- Commuted leave for 

/ / 
three ( 3 ) days from 21st September 2020 to 
23rd September 2020 prefixing Sunday falling on 
20th September 2020 is hereby granted as an 
ex post facto sacntion to Shri . V. A. Sathe , 5th 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Cheif Judicial Magistrate , Nashik . 


ABHAY S. WAGHWASE , , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . . 


Nashik , 8th October 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


94 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 3523 / 2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


3 


1 


Shri . P. D. Digraskar , 
Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , 
Niphad . 


Earned Leave for eight ( 8 ) days from 24th August 
2020 to 31st August 2020 prefixing holidays falling 
on 22nd August 2020 and 23rd August 2020 and 
suffixing holiday falling on 1st September 2020 
with permission to leave headquarter with effect 
from 21st August 2020 after office hours to 2nd 
September 2020 before office hours . 


2 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 24th August 
2020 to 27th August 2020 prefixing holidays falling 
on 22nd August 2020 and 23rd August 2020 with 
permission to leave headquarter with effect from 
21st Augst 2020 after office hours to 28th August 
2020 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


1 


2 


1 


Shri . P. D. Digraskar , 
Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , 
Niphad . 


Shri . R. G. Waghmare , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Niphad . 


2 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Shri . S. W. Ugale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


ABHAY S. WAGHWASE , 


Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 21st August 2020 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 3737 / 2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


3 


1 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Ex post facto sanction to the Extension of Earned 
Leave for four ( 4 ) days from 28th August 2020 to 
31st August 2020 suffixing holiday falling on 1st 
September 2020 with permission to leave 
headquarter till 2nd September 2020 before office 
hours is hereby granted in continuation of Earned 
leave from 24th August 2020 to 31st August 2020 
previously granted . 


2 


Shri . S. B. Kale , 
Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Niphad . 


Earned Leave for five ( 5 ) days from 7th September 
2020 to 11th September 2020 prefixing Sunday 
falling on 6th September 2020 and suffixing 
holidays falling on 12th September 2020 and 13th 
September 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 5th September 2020 
after office hours to 14th September 2020 before 
office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


1 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Shri . S. W. Ugale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


2 


Shri . S. B. Kale , 
Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Niphad . 


Smt . M. S. Kochar , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 7th September 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 3893 / 2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


3 


1 


Shri . T. N. Quadri , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Earned Leave for twelve ( 12 ) days from 3rd August 
2020 to 14th August 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 3rd August 2020 
before office hours to 15th August 2020 before 
office hours . 


2 


Shri . T. N. Quadri , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Extension of Earned 
Leave for seven ( 7 ) days from 15th August 2020 
to 21st August 2020 suffixing holiday falling on 
22nd August 2020 and 23rd August 2020 with 
permission to leave headquarter is hereby granted 
in continuation of Earned leave from 3rd August 
2020 to 14th August 2020 previously granted . 


3 


Shri . S. G. Landge , 
Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon . 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 28th 
Sepember 2020 to 1st October 2020 prefixing 
holidays falling on 26th September 2020 and 27th 
September 2020 and suffixing holiday falling on 
2nd October 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 25th September 2020 
after office hours to 3rd October 2020 before office 


hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


1 


Shri . T. N. Quadri , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Shri . B. K. Gawande , 
8th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ -३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


( II ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


2 


Shri . T. N. Quadri , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Shri . B. K. Gawande , 
8th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


Shri . S. R. Nikam , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik remand charge on 
15th August 2020 . 


3 


Shri . S. G. Landge , 
Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon . 


Smt . A. M. Tamane , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 21st September 2020 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L.15939 / 2020.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Sr. 


Period of Leave 


Name of the Judicial 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Officer to whom the 


Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Shri . A. M. Shete , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 


Ex - post - facto Medical Leave from 19th 
August 2020 to 13th September 2020 . 


Shri . N. L. Kale , 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions 


Judge , Ahmednagar . 


Judge , Ahmednagar . 


2 . 


Shri . N. L. Kale , 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Smt . K. S. Bakre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 14th September 
2020 to 16th September 2020 
prefixing holiday on 12th September 
2020 and 13th September 2020 and 
suffixing holiday on 17th September 
2020 with permission to leave Head 
Quarter from 11th September 2020 
after office hours till 18th September 
2020 before office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ -३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


Sr. 


Period of Leave 


Name of the Judicial 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Officer to whom the 


Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


3 


Shri . A. A. Laulkar , 
Ad hoc District Judge - 2 
and Assistant Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 7th September 
2020 to 11th September 2020 
prefixing holiday on 6th September 
2020 suffixing holiday on 12th 
September 2020 and 13t September 
2020 with permission to leave Head 
Quarter from 5th September 2020 
after office hours till 14th September 
2020 before office hours . 


Shri . P. V. Chatur , 
District Judge - 11 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


4 


Shri . S. Y. Bhosale , 


District Judge - 2 and 
Additional Sessions 


Earned Leave from 5th September 
2020 to 9th September 2020 with 
permission to leave Head Quarter 
from 4th September 2020 after office 
hours till 10th September 2020 before 
office hours . 


Shri . D. C. Ghumre , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Judge , Sangamner . 


5 


Smt . R. S. Bhasale , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 


Earned Leave from 7th September 
2020 to 9th September 2020 prefixing 
holiday on 6th September 2020 with 
permission to leave Head Quarter 
from 5th September 2020 after office 
hours till 10th September 2020 before 
office hours . 


Smt . J. V. Pekhale 
Purkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 


Chief Judicial 


Magistrate , Sangamner . 


Additional Chief Judicial 


Magistrate , Sangamner . 


6 


Shri . P. S. Chandgude , 
Chief Judicial Magistrate , 
Ahmednagar . 


Smt . A. K. Mandavgade , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 


Earned Leave from 14th September 
2020 to 16th September 2020 
prefixing holiday on 12th September 
2020 and 13th September 2020 with 
permission to leave Head Quarter 
from 11th September 2020 till 16th 
September 2020 at 9.00 p . m . 


Additional Chief Judicial 


Magistrate , Ahmednagar . 


7 


Shri . S. D. Patil , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 


Shri . A. A. Khandale , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 


Additional Chief Judicial 


Additional Chief Judicial 


Earned Leave from 14th September 
2020 to 16th September 2020 
prefixing holiday on 12th September 
2020 and 13th September 2020 and 
suffixing holiday on 17th September 
2020 with permission to leave Head 
Quarter from 11th September 2020 
till 18th September 2020 before office 
hours . 


Magistrate , Ahmednagar . 


Magistrate , Ahmednagar . 


8 


Smt . S. S. Patil , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 


Shri . U. P. Devarshi , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 


Additional Chief Judicial 


Additional Chief Judicial 


Earned Leave from 14th September 
2020 to 16th September 2020 
prefixing holiday on 12th September 
2020 and 13th September 2020 and 
suffixing holiday on 17th September 
2020 with permission to leave Head 
Quarter from 11th September 2020 
after office hours till 18th September 
2020 before office hours . 


Magistrate , Ahmednagar . 


Magistrate , Ahmednagar . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ -३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


Sr. 


Period of Leave 


Name of the Judicial 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Officer to whom the 


Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


9 


Smt . N. N. Joshi , 
2nd Joint Civil Judge , 


Smt . M. K Kothkule , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Ahmednagar . 


Earned Leave from 14th September 
2020 to 16th September 2020 
prefixing holiday on 12th September 
2020 and 13th September 2020 
suffixing holiday on 17th September 
2020 . 


Junior Division and First 


Class Judicial Magistrate , 
Ahmednagar . 


10 


Smt . N. K. Nagargoje , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Earned Leave from 14th September 
2020 to 19th September 2020 
prefixing holiday on 12th September 
2020 and 13th September 2020 
suffixing holiday on 20th September 
2020 with permission to leave Head 
Quarter from 11th September 2020 
after office hours till 21st September 
2020 before office hours . 


Smt . N. S. Sayyad , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


11 


Shri . S. P. Ade , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shevgaon . 


Earned Leave from 3rd September 
2020 to 11th September 2020 
suffixing holiday on 12th September 
2020 and 13th September 2020 with 
permission to leave Head Quarter 
from 3rd September 2020 till 13th 
September 2020 


Shri . M. C. Nepte , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shevgaon . 


12 


Smt . J. P. Sarpate , 
2nd Joint Civil Judge , 


Smt . A. S. Wankhade , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


Junior Division and 


Earned Leave from 14th September 
2020 to 19th September 2020 
prefixing holiday on 12th September 
2020 and 13th September 2020 and 
suffixing holiday on 20th September 
2020 with permission to leave Head 
Quarter from 11th September 2020 
till 21st September 2020 before office 
hours . 


Judicial Magistrate , First 
Class , Pathardi . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under rule 39 of M. C. S. R. ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers would have 
continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period . 


Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 


Granted Earned Leave vide District Court , Ahmednagar order No. HKW / E.L. / 5390 / 2020 , dated 20th 
August 2020 of Shri . A. M. Shete , District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar from 
19th August 2020 to 21st August 2020 is being canceled by this . 


SHRIKANT L. ANEKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar . 


Ahmednagar , 15th September 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 3889 / 2020.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


3 


1 


Smt . P. A. Rajput , 
7th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 21st 
September 2020 to 23rd September 2020 
prefixing Sunday falling on 20th September 2020 
with permission to leave headquarter with effect 
from 19th September 2020 after office hours to 
24th September 2020 after office hours . 


2 


Shri . S. B. Walke , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First 
Class , Chandwad . 


Earned Leave for five ( 5 ) days from 21st 
September 2020 to 25th September 2020 
prefixing Sunday falling on 20th September 2020 
and suffixing holidays falling on 26th September 
2020 and 27th September 2020 with permission 
to leave headquarter with effect from 19th 
September 2020 after office hours to 28th 
September 2020 after office hours . 


3 


Smt . S. A. Lomte , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad - City . 


Ex post facto sanction to the Earned Leave for 
six ( 6 ) days from 24th August 2020 to 29th August 
2020 prefixing holidays falling on 22nd August 2020 
and 23rd August 2020 and suffixing Sunday falling 
on 30th September 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 21st August 2020 
after office hours to 31st August 2020 before office 
hours 


4 


Smt . S. A. Lomte , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad - City . 


Ex post facto sanction to the Earned Leave for 
nine ( 9 ) days from 2nd September 2020 to 10th 
September 2020 prefixing holidays falling on 1st 
September 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 2nd September 2020 
to 10th September 2020 . 


5 


Smt . S. A. Lomte , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad - City . 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 14th 
September 2020 to 17th September 2020 
prefixing holidays falling on 12th September 2020 
and 13th September 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 11th September 2020 
after office hours to 14th September 2020 before 
office hours . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २४ - ३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


1 


Smt . P. A. Rajput , 
7th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Smt . G. K. R. Tandon , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Shri . S. B. Walke , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First 
Class , Chandwad . 


Shri . N. A. Ingley , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Chandwad . 


3 


Smt . S. A. Lomte , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad - City . 


Shri . G.A. Ghule , 
Judicial Magistrate , First Class ( Railways ) , 
Manmad . 


4 


Smt . S. A. Lomte , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad - City . 


Shri . G.A. Ghule , 
Judicial Magistrate , First Class ( Railways ) , 
Manmad . 


5 


Smt . S. A. Lomte , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad - City . 


Shri . G.A. Ghule , 
Judicial Magistrate , First Class ( Railways ) , 
Manmad . 


VIKAS S. KULKARNI , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 21st September 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


